शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने आढावा 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - २० ऑक्टोबर, २०२० 


परिपत्रक :- 

आस्थापना मंडळाच्या बैठकीमध्ये वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचे प्रस्ताव 
विचारात घेण्यात येतात. अशा बैठकांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी Han पध्दतीने प्रस्ताव सादर 
करावा Sa सविस्तर सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि, बहुतांश विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यावर त्यामध्ये विविध त्रुटी असल्याचे लक्षात येते. आक्षेपांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने 
संबंधित विभागास त्रुटी पूर्ण करण्याचे कळविण्यात येते व त्या अनुषंगाने विभागांकडून त्रुटींची 
पूर्तता करुन घेण्यामध्ये कालापव्यय होतो. एकूणच सर्व प्रक्रिया विलंबाने होते. या अनुषंगाने 
विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय बैठका घेतल्यास पदोन्नती प्रक्रिया जलदगतीने होण्यास 
तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, गाऱ्हाणी सुटण्यास मदत होईल. त्यादृष्टीने मंत्रालयीन 
विभागातील क्षेत्रीय आस्थापना हाताळणाऱ्या सह/उप सचिवांसमवेत मासिक आढावा बैठकांचे 
आयोजन करण्याचे ठरविले आहे. बैठकीच्या तारखांबाबत स्वतंत्रपणे अवगत करण्यात येईल. 
बैठकांमध्ये विचारार्थ/चर्चेसाठीचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे राहतील. तरी सदर मुद्यांबाबतची माहिती 
तयार ठेवावी :- 


मुद्दा मुद्दा विवरणपत्र क्र. 
क्रमांक 
।__१____ सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करणे Se 
2 | वयाच्या ५०-५५ व्या वर्षी करावयाच्या पुनर्विळोकनाबाबत Q 
3 निलंबित अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती ३ 
४ अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता ४ 
निवडसूची तयार करणे. 
५ अधिकारी/कर्मचारी यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल व ५ 
त्यावरील प्रतिवेदने. 
द विभागीय चौकडी आणि अधिकारी/कर्मचारी यांच्या ६ 
निलंबनाची प्रकरणे 
विभागीय चौकशी आणि अधिकारी/कर्मचारी यांच्या ६अ 
निलंबनाची प्रकरणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


राज्य ळोकसेवा आयोगाकडे वेगवेगळया संवर्गात 9 
सरळसेवा प्रवेशाकरिता विभागाकडून मागणी नोंदविणे. 


परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही 


ळोकायुक्‍्तांकडीळ प्रकरणे आणि विधीमंडळास सादर 
करावयाचे अहवाल 


शं fo) 


यठादा आणि प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत प्रशिक्षण शिंका ० 
कार्यक्रमाचे आयोजन 


pad | १ 


राज्यसेवेच्या वेगवेगळया संवर्गामधील रिक्‍त पदे भरणे a. | १ 


१२ 


सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व Raa पदे यांची १२ 
संवर्गनिहाय माहिती (गट-अ) 


१३ 


सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची १३ 
संवर्गनिहाय माहिती (गट-ब) 


१४ 


सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची १४ 
संवर्गनिहाय माहिती (गट-क) 


१५ 


सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची १५ 
संवर्गनिहाय माहिती (गट-ड) 


वरील मुद्दयांच्या अनुषंगाने मंत्रालयीन सर्व विभागांनी सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रातीलळ माहिती भरुन DVOT-surekhMR या Font मध्ये Excel Sheet मध्ये 
rahul.kulkarni@nic.in या ईमेल वर सामान्य प्रशासन विभागास पाठविण्यात यावी. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१०२०१५०३०८७२०७ असा आहे. हे 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ae Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Depart postalCode=400032, st=Maharashtra, 

id 1a40755cacf50cb371c432c67afaec7daSaad928d966ad4 
ac39, 
bd serialNumber=31493d4a629153 1 ed8fd0097 2ccbfa0376623c7f6c38c3 
U a [| al | b848bfbe06685a219, cn=Rahul Vijay Kulkarni 

Date: 2020.10.20 15:07:25 +05'30' 


(रा.वि.कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 


सर्व मंत्रालयीन विभागांतील आस्थापना शाखा, यांना कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक 
विभागातील क्षेत्रीय आस्थापनांशी संबंधित सह सचिव/ उपसचिव यांचे rears आणावे. 


. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 


मुंबई- ४०० ०03२. 


. निवडनस्ती / कार्या-१३ 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-१ 
विभागाचे नांव :- 
सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करणे 
अ.क्र. शिश सेवाप्रवेश नियमाचा सेवाप्रवेश नियम केले नसल्यास ते सध्याच्या सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा 
दिनांक करण्याच्या कार्यवाहीची सद्यस्थिती. अपेक्षित असल्यास सुधारणेच्या 
(प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर आहे.)* कार्यवाहीची सद्यस्थिती. 
(प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर आहे. ) * 
१ २ 3 डु ष्‌ 
१ 
२ 
3 


*उदा.प्रस्ताव कार्यासनात आहे/ प्रस्ताव विभागाचे सचिव वा सा.प्र.वि.बा मंत्री वा म.लो.आ स्तरावर आहे एवढेच स्पष्ट नमूद करावे. 


टिप: सा.प्र.वि.ने संबंधित पदासाठी विहित केलेले सर्वसाधारण सेवाप्रवेश नियम विचारात घेण्यात येत असल्यास तसे नमूद करावे. 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-२ 


वयाच्या ५०-५५ व्या वर्षी करावयाच्या पुनविलोकनाबाबत. 


विभागाचे नांव :- माहे सन २० -२० मधील माहिती. 
गट ५०-५५ वर्षे वय पूण स्तंभ.क्र.२ मः ५०-५५ वर्षीच्या | ५०-५५ वर्षीच्या | अपात्र नसल्यास 
झालेले कर्मचारी/ पुनर्विलोकन पुनरविळोकनात ।पुनविलोकनात  । झालेल्यांपैकी सद्य:स्थिती 
अधिकारी झालेले पात्र झालेले अपात्र झालेले अंतिमरित्या निर्णय 
कर्मचारी/अधिकारी | कर्मचारी/अधिकारी | कर्मचारी/अधिकारी | घेतलेले 
कर्मचारी/अधिकारी 
3 ग्र ष्‌ G ७ 


ay अ a) 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-३ 
निलंबित अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती. 
विभागाचे नांव- 
माहे- सन मधील माहिती. 

Te निलंबाधिन व दोषारोप ९० दिवसांत | दोषारोप ९० | निलंबन ९० | अभियोग । अभियोग | अभियोग 
कर्मचारी/अधिकारी | जणांना बजावलेल्या  कर्मचारी/ | दिवसांत न | दिवसांपलिकडे | मंजूरीसाठी मंजूरी मंजुरी न 
यांची संख्या विभागीय । अधिकारी यांचा निलंबनाचा | बजावलेल्या बव | सुरु ठेवण्याची | प्राप्त दिलेली | दिल्याची 

चौकशीचे | आढावा घेतलेल्यांची संख्या | अद्याप कारणे प्रस्तावांची । प्रकरणे । कारणे 
दोषारोप निलंबन निलंबन निलंबनाधीन संख्या 

निलंबन ९० । संपुष्टात | संपुष्टात न | कर्मचारी/अधिकारी 

दिवसांत आणलेले  । आणलेले । यांची संख्या 

बजावले 

१ २ ३ शु ष्‌ ि ७ ८ ९ १० 

3 

ब 

क 

= 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-४ 


विभागाचे नांव :- 
अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता निवडसूची तयार करणे. 
अ.क्र. i प कोटयाचे पदोन्नतीची पदसंख्या वडस्‌ कार्यवाहीची 
प्रमाण मंजूर पदे कार्यरत पदे । रिक्‍त पदे वर्ष सद्य:स्थिती 
(संभाव्य रिक्‍त 
पदांसह) 
३ डु ष्‌ . ७ 
१ 
२ 
३ 
¥ 
ष्‌ 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विभागाचे नांव : 


विवरणपत्र-५ 


अधिकारी कर्मचारी यांचे बार्षिक गोपनीय अहवाल व त्यावरील अभिवेदने. 


अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रलंबित बार्षिक गोपनीय अहवाल व त्यावरील अभिवेदनांचा तपशील 


= वः व | त्यापेको गोपनीय अहवाल | गोपनीय वालांसंदर्भात | महापारमध्ये समावेश आहे 
विभागांतर्गत अधिकारी | नस्त्या अद्ययावत | प्रलंबित असलेल्या | का? असल्यास सर्व 
कर्मचारी यांची संख्या. असलेल्या अधिकाऱ्यांची | अभिवेदनांची संख्या अधिकारी समाविष्ट केले 

संख्या आहेत का? 

गट-अ 

गट-ब (राजपत्रित) 

गट-ब (अराजपत्रित) 

गट-क 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विभागाचे नांव : 


विभागीय चोकशी आणि अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निलंबनाची प्रकरणे. 


(फ-१) प्रलंबित विभागीय चोकशी प्रकरणांचा तपशील. 


विवरणपत्र-६ 


गट प्रलंबित विभागीय चोकशी प्रकरणांचा तपश मागील वर्षात निकाली काढलेल्या विभागीय चौकशी 
प्रकरणांचा तपशील 
वभागीय चोकशी सुरु | स्तंभ २ मधोल | स्तंभ २ मधोल स्तंभ २ मई व स्तंभ ६ मधील | स्तंभ ६ म 
असलेल्या प्रकरणांपैको प्रकरणांपैको प्रकरणांपैको काढलेल्या प्रकरणांपेको । प्रकरणांपैकी 
अधिकारी/कर्मचारी यांची | अद्याप चौकशी | चोकशी अहवाल | सेवानिवृत्त प्रकरणांची ज्या प्रकरणी | ज्या प्रकरणी 
गटनिहाय संख्या अहवाल सादर न | सादर झालेल्या | झालेल्या मात्र | संख्या संबंधित संबंधित 
झालेल्या मात्र अंतीम निर्णय | अंतीम निर्णय अपचाऱ्यांना । अपचाऱ्यांना 
अधिकारी/कर्मचारी | प्रलंबित असलेल्या | प्रलंबित असलेल्या शिक्षा देण्यात | दोषमुक्‍त 
यांची गटनिहाय | अधिकारी/कर्मचारी | अधिकारी/कर्मचारी आली आहे | करण्यात आले 
संख्या यांची गटनिहाय | यांची गटनिहाय अशा आहे अशा 
संख्या संख्या प्रकरणांची प्रकरणांची 
संख्या संख्या 
२ डू डु ष्‌ नि ७ ८ 
अ 
ब 
क 
ड 
एकूण 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विभागाचे नांव : 


विवरणपत्र-६अ 


विभागीय चौकशी आणि अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निलंबनाची प्रकरणे. 


(फ-२) याशिवाय विभागाने बैठकीसाठी खालील माहिती देखील सादर करावी. 


| विभागाचे नांव 


वे 


प्रकरणात | वि प्रकरणात | किती प्रकरणात ६ वि प्रकरणे | वि प्रकरणात | वि प्रकरणे 
विभागीय चौकशी | चोकशी अधिकारी | महिने होऊनही | शिक्षेस मान्यता | शिक्षेची अपिलावर 
प्रस्तावित केली मात्र | नेमले नाही चौकशी पूर्ण झाली | देण्यासाठी प्रलंबित | अंमलबजावणी पूर्ण | निर्णयासाठी प्रलंबित 
दोषारोप बजावले नाही आहेत. झाली नाही. आहेत. 
नाहोत 
२ 3 % ष्‌ ६ ७ 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-७ 
विभागाचे नांव :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वेगवेगळया संवर्गात सरळसेवा प्रवेशाकरिता विभागाकडून मागणी नोंदविणे. 
अ.क्र. विभागाचे । गट पदाचे नांब । मागणीप पागणी केली | कोणत्या पागण म.लो.आ.ने । शिफारशीच्य 
नांव पाठविले असल्यास । वर्षासाठी केलेल्या शिफारस =| अनुषंगाने 
आहे काय । किती पदांची | मागणी पदांचे केली किंबा | केलेली 
पाठविले आरक्षण कसे कार्यवाही. 
आहे. 
१ २ ३ शु ष्‌ र्न ७ ८ ९ १० 
१ गट-अ 
२ गट-ब 
(राजपत्रित) 
३ गट-ब 
(अराजपत्रित) 
¥ गट-क 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-८ 


परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही. 


विभागाचे नांव :- 
अ.क्र. पदाचे नांव गट परिविक्षा व मागील वष परिविक्षा कारणे शि 
कालावधीचे अधिकारी परिविक्षा कालावधी 
स्वरुप्ब । परिविक्षाधीन | कालावधी पूर्ण अपूर्ण 
कालावधी आहेत केलेले असलेल्या 
अधिकारी | अधिकाऱ्यांची 
यांची संख्या संख्या 
२ 3 डु ष्‌ द ७ ८ ९ 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-९ 


विभागाचे नांव :- 
लोकायुकतांकडील प्रकरणे आणि विधीमंडळास सादर करावयाचे अहवाल. 
लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त यांचे विधीमंडळास सादर करावयाचे प्रलंबित विशेष अहवाल. 
अ.क्र. | विशेष अहवालाचा विषय विशेष अहवालाचा | विशेष अहवाल | विशेष अहवालाबाबत | स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने 
दिनांक विभागास प्राप्त | स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने | सादर होण्यासाठी 
झाल्याचा दिनांक अद्याप सादर न | लागणारा संभाव्य 
होण्याची कारणे कालावधी. 
१ २ 3 w ष्‌ र्न 
१ 
२ 
3 
¥ 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र-९० 
विभागाचे नांव :- 
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत यशदा आणि प्रादेशिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन 
प्राशक्षणाचा कालावः विभाग विषय प्रशिक्षणाचा प्रकार । अपेक्षित अधिकारी | प्रशिक्षणाचे 
पासून | पर्यनेत | संख्या संचालक 
१ २ ष्‌ र्न ७ 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


बिवरणपत्र -११ 
विभागाचे नांव :- 
राज्य सेवेच्या वेगवेगळया संवर्गामधील रिक्‍त पदे भरणे. 
दिनांक अखेर सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची एकत्रित माहिती. 


संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- पदनाम लिहावे 


गट दि. ची मंजूर पदसंख्या दि. रोजी पदे दि. रोजी रिक्‍त असलेली पदे 
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण 

2 २ ३ ¥ प्‌ द ७ ८ 8 १० 
= (स्तंभ ४-स्तंभ ७) 
ब 
क 
डं 
एकूण 
टिप पदे + रिक्‍त पदे यांची एकूण बेरीज मंजूर पदसं पल्याची ब माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र -९२ 
विभागाचे नांव :- 


दिनांक अखेर सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती. 


संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- पदनाम लिहावे 


गट-अ मधील संवर्गनिहाय पदे 


पंवर्गाचे नांव | दि. ची मंजूर पदसंख्या दि. रोजी पदे दि. रोजी रिक्‍त असलेली पदे 
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण 
4 र ३ Xv ष्‌ द्‌ ७ ८ ९ xo 
(स्तंभ ४-स्तंभ ७) 
एकूण 
टिप पदे + रिक्‍त पदे यांची एकूण बेरीज मंजूर पदसं पल्याची ब माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र -१३ 
विभागाचे नांव :- 
दिनांक अखेर सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती. 
संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- पदनाम लिहावे 
गट-ब मधील संवर्गनिहाय पदे 
पंवर्गाचे नांव | दि. ची मंजूर पदसंख्या दि. रोजी पदे दि. रोजी रिक्‍त असलेली पदे 
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण 
१ २ 3 ¥ प्‌ & ७ ८ 8 oe ; 
एकूण 
टिप पदे + रिक्‍त पदे यांची एकूण बेरीज मंजूर पदसं पल्याची ब माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र ९४ 

विभागाचे नांव :- 

दिनांक अखेर सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती. 

संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- पदनाम लिहावे 
गट-क मधील संवर्गनिहाय पदे 
पंवर्गाचे नांव | दि. ची मंजूर पदसंख्या दि. रोजी पदे दि. रोजी रिक्‍त असलेली पदे 
सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण 
१ २ ३ ¥ प्‌ & ७ ८ 8 oe ; 

एकूण 
टिप पदे + रिक्‍त पदे यांची एकूण बेरीज मंजूर पदसं पल्याची ब माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र -१५ 
विभागाचे नांव :- 
दिनांक अखेर सर्व संवर्गातील भरण्यात आलेली पदे व रिक्‍त पदे यांची संवर्गनिहाय माहिती. 
संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव- पदनाम लिहावे 
गट-ड मधील संवर्गनिहाय पदे 

पंवर्गाचे नांव | दि. ची मंजूर पदसंख्या दि. रोजी पदे दि. रोजी रिक्‍त असलेली पदे 

सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण सरळसेवा | पदोन्नती | एकूण 

१ २ 3 ¥ प्‌ & ७ ८ 8 oe ; 

एकूण 
टिप पदे + रिक्‍त पदे यांची एकूण बेरीज मंजूर पदसं पल्याची ब माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी. 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


